सोलार पॉवर प्रोजेक्ट, साक्री या प्रकल्पासाठी 
के.एफ.डब्ल्यु. जर्मन बँकेकडून महानिर्मिती 
कंपनी मर्यादित यांना प्राप्त झालेल्या कर्जाच्या 
रकमेच्या (१२.८७९१ कोटी) समायोजनाबाबत 
वित्तीय वर्ष २०२३-२४ (लेखाशिर्ष ६८०१०६६५) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र.पुरमा-२०२२/प्र.क्र.१८/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.पुरमा-२०२२/प्र.क्र.१८/ऊर्जा-३,दि.३१ मार्च,२०२२, 


दि.१२ ऑक्टोबर, २०२२ व दि.३१ मार्च, २०२३ 
2) महालेखापाल कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र H.D.O.No.AC.|I/CAORB/CH-9/2022-23/04, 
दि.१९ मे, २०२३ 
3) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. पुरक-२०२३/प्र.क्र.६२/अर्थ-३, दि.२८ जुले, २०२३. 

प्रस्तावना :- 

सोलार पॉवर प्रोजेक्ट, साक्री प्रकल्प, के.एफ.डब्ल्यु. जर्मन बँकेच्या सहकार्याने उभारण्यात येत आहे. 
सदर प्रकल्पासाठी सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता रक्‍कम रु. ०.०००१ कोटी मूळ तरतूद व माहे जुले २०२३ च्या 
अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीव्दारे रक्‍कम रु.१२.८७९१ कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे, अशी 
एकूण रक्कम रु. १२,८७,९२,०००/- तरतूद करण्यात आली आहे. 

सन २०२२-२३ या वर्षाच्या खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दि. १७/०७/२०२३ रोजी विधानमंडळास सादर 
करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. दि. ३१.०३.२०२४ रोजी संपणाऱ्या 
वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पुरवणी विनियोजन विधेयकास मा. राज्यपालांनी संमती 
दिली आहे. आणि ते महाराष्ट्र(द्वितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२३ (सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र. ३१ म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४, दि. २७/०७/२०२३ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 
आहे. 

जागतिक बँकेकडून सन २०२२-२३ मध्ये कर्जरुपाने रक्‍कम रु.२,२९,८१,०००/- व रु.१०,५८,१०,०००/- 
असे एकूण रक्कम रु.१२,८७,९१,०००/- (रु. बारा कोटी Gaal लाख एक्क्याण्णव हजार फक्त) परस्पर 
महानिर्मिती कंपनीला अदा करण्यात आलेले आहेत. रु.१२,८७,९१,०००/- इतकी रक्कम थेट प्रकल्प आस्थापित 
करणाऱ्या कंपनीस प्राप्त झालेली आहे. सदर रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयाने ८६५८-११० CAORB suspense 
या निलंबन लेखाश्िर्षाखाली दर्शविले आहेत. या रकमा दीर्घ कालावधीसाठी निलंबन खात्यामध्ये वर्ग करुन ठेवणे 
योग्य नसल्यामुळे, सदर रक्कम योग्य त्या लेखाशीर्षाखाली वर्ग करुन, पुस्तकी समायोजन करण्याबाबत 
महालेखापाल कार्यालयाने सूचित केले आहे. महालेखापालांच्या दि.१९/०५/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सुचित 
HAS रु.१२,८७,९१,०००/- इतकी रक्कम योग्य त्या ळेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यासाठी पुस्तकी समायोजन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सोलार पॉवर प्रोजेक्ट, साक्री प्रकल्प, के. एफ. डब्ल्यु. जर्मन बँकेकडून रक्‍कम रु.१२,८७,९१,०००/- 
(रु. बारा कोटी सत्याऐंशी लाख एक्क्याण्णव हजार फक्त) आस्थापित करणाऱ्या कंपनीस थेट प्राप्त झाली आहे. 
तरी सदर रक्कम पुस्तकी समयोजनाने वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०२२/प्र.क्र.१८/ऊर्जा-३ 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर 
करण्यात आलेली आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल, याची खातरजमा करावी. 
३. वरील बाबींचा खर्च "क्रमांक के-११, ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्जे, १९० सार्वजनिक क्षेत्र व इतर 
उपक्रमांना कर्ज, (००)(००)(०४) सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी के.एफ.डब्ल्यु. जर्मन बँकेकडून महाराष्ट्र राज्य वीज 
निर्मिती कंपनीला कर्जे (कार्यक्रम) (६८०१०६६५), ५५ Hol व आगाऊ रकमा" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून समायोजित करण्यात 
यावा. 
४. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांचे अखत्यारित व अधिकारात करण्यात 
येत असल्याने या रकमेचे देयक तयार करण्यात येऊ नये. 
ष्‌. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 
अधिकारात रु. १२,८७,९१,०००/- (रु. बारा कोटी सत्याऐंशी लाख एक्क्याण्णव हजार फक्त) इतक्या 
रकक्‍्कमचे पुस्तकी समायोजन करुन झासनास तसे कळवावे. 
६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८/२०२३/त्र्ण व हमी, 
दिनांक ०३/०७/२०२३ मधील मंजूरीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदरझासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.ina संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०९२५१६०६४०१०१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DR. GAURI RAKESH PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=INDUSTRY ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1fb6342b2e5 18b7b62c5e7677 1a2798f4bed2e 
746f3e27ba3a43ef40e20d8979, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=1B8FA6FD8474E1D5982D81B6510A6CD 
24CC422976DC8735D4C6A4C5 1 9341E344, cn=DR. 
GAURI RAKESH PATI 

Date: 2023.09.25 16:08:41 +05'30' 


(डॉ. गौरी पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे,(पूर्व), मुंबई - Yoo ०५१ 
२) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), मुंबई. 
६) अधिदानव लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
७ निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१. 
८) कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
९) कक्ष अधिकारी (प्रशा-५), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
qo) वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१२) निवड नस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


